मंत्रालय विस्तार इमारतीमधील सामान्य 
प्रशासन विभागाचे दालन क्र. ६४० व गृह 
विभागाचे दालन क्र. ५५६ ची जागा 
अदलाबदलीने वाटप करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र. शाकाजा-११२२/प्र.क्र.११५/२०२२/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १६ डिसेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना : 

मंत्रालयातील प्रशासकीय विभागाची कार्यासने एकत्रित एकाच मजल्यावर आणण्याच्या दृष्टीने गृह 
विभागाची मंत्रालय विस्तार इमारत, ५ वा मजला दालन क्र. ५५६ ची ६८५.९५ चौ.फूट जागा सामान्य प्रशासन 
विभागास वाटप करणे, तसेच गृह विभागास दालन क्र. ५५६ मधील जागेच्या बदल्यात सामान्य प्रशासन 
विभागाची मंत्रालय विस्तार इमारत, ६ वा मजला, दालन क्र. ६४० ची ६९२.४० चौ.फूट जागा अदलाबदलीने 
वाटप करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने आता शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे:- 
शासन निर्णय : 

गृह विभागाची मंत्रालय विस्तार इमारत, ५ वा मजला दालन क्र. ५५६ ची ६८५.९५ चौ.फूट जागा 
सामान्य प्रशासन विभागास वाटप करण्यात येत आहे. गृह विभागास दालन क्र. ५५६ मधील जागेच्या बदल्यात 
सामान्य प्रशासन विभागाची मंत्रालय विस्तार इमारत, ६ वा मजला, दालन क्र. ६४० ची ६९२.४० चौ.फूट जागा 
अदलाबदलीने वाटप करण्यात येत आहे. 
२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी उपरोक्‍त जागेचा ताबा 
संबंधितांना दयावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२१६११०२१९७३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUVARNA GANESH 
GAWDE 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१ सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य. 
२विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२२/प्र.क्र.११५/२०२२/२२ 


३)मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५)मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६)सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
श्व 


) 

)सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८)सह/उप सचिव (आस्थापन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९)सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०)उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-२२), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११)सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२)सुरक्षा अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 


१३)माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४)कार्यकारी अभियंता इलाखा शहर (सा.बां.)विभाग, बांधकाम भवन ,दुसरा मजला ,२५ मर्झबान 
पात्रावाला रोड, फोर्ट, मुंबई-४००००१ 

१५)उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 

१६)शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (स्थापत्य) U.S AAT आवार,मंत्राळय,मुंबई-४०००३२ 

१७)शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (विद्युत) सा.बां.मंत्रालय आवार, मुंबई, मुंबई-४०००३२. 

१८)उप अभियंता, महानगर टेलिफोन निगम लि.., मंत्रालय दुरध्वनी सेवा केंद्र, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१९)दूरध्वनी चालिका, महानगर टेलिफोन निगम लि.., मंत्रालय मुख्य इमारत, तळमजला, मुंबई-३२. 

२०मुख्य दारवान, मंत्रालय मुख्य / विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२१अग्निशमन दल, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२२)निवड नस्ती. 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


